क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
उप संचालक, क्रीडा व युवक सेवा, गट-अ या पदावर 
पदोन्नतीबाबत-श्री.युवराज नाईक 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक:संक्रीआ १०२२/प्र.क्र.८७/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक- ११ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा- शासन समक्रमांक दि.१८/०८/२०२३ चे आदेश. 


शासन आदेठा- 


संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये श्री. युवराज नाईक यांना जिल्हा क्रीडा अधिकारी/सहायक 


संचालक संवर्गातून उप संचालक, क्रीडा व युवक सेवा, गट-अ या सवंर्गात पदोन्नती देण्यात आली असून 


उप संचालक, पुणे (मुख्यालय) या पदावर पदस्थापना देण्यात आली आहे. 


2. 


आता या आदेशान्वये प्रशासकीय कारणास्तव श्री. युवराज नाईक यांची उप संचालक, पुणे 


(मुख्यालय) या पदावर पदोन्नतीनंतरचे पदस्थापनेबाबतचे संदर्भाधीन दि.१८/०८/२०२३ चे शासन आदेश 


रद्द करण्यात येत आहेत. 


2. 


सदर शासन आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९१११०३१३५२९२१ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


S U N | L DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b52de42797ba0b88d461 5daa9566ad8fa49d506 


RY A K. A NT 37950208576d69ab9dba313a9, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=345A2816550FE595955B3 1526C8E1A3186 
IL 


HANJE either 
(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. सर्व उप संचालक, क्रीडा व युवक सेवा, 

३. सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी, 

४. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

५. संबंधित अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
प्रत माहितीसाठी, 


Cc 40 A -0 


मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे खाजगी सचिव, 

प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
कार्यासन अधिकारी(क्रीयुसे-१/३) 

निवडनस्ती. 


